निवडसूची सन 2029-22 


श्री.संजय भगवंतराव निरभवणे, यांना जिल्हा 
अधीक्षक भूमि अभिलेख, झोपडपट्टी पुनर्वसन 
प्राधिकरण हे पद उप संचालक भूमि अभिलेख या 
संवर्गात तात्पुरते श्रेणी उन्नत करुन उप संचालक 
भूमि अभिलेख, गट-अ संवर्गामध्ये पदोन्नतीने 
पदस्थापना देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : पदोन्न ०७२२/प्र.क्र.१८८/ई-६ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२, 
दिनांक : १० मे, २०२३ 


वाचा : १ जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.रा.), पुणे यांचे पत्र 
क्र.जआपु-११०१४/५/२०२२-₹७1-१, दिनांक २९.०६.२०२२ चे पत्र. 
२) शासन आदेशा क्रमांक- पदोन्न ०७२२/प्र.क्र.१८८/ई-६ दिनांक ०१.०३.२०२३ 
३) महसूल व वन विभाग, शासन आदेश क्र.आस्था-२०२०/प्र.क्र.९९/ई-६, 
दिनांक १८.११.२०२१ 
8) गृह निर्माण विभागाचे, क्र.संकिर्ण-२०२२/प्र.क्र. १८५/झोपसु-१, 
दिनांक २४.०२.२०२३ चे पत्र. 


शासन आदेश :- 

भूमि अभिलेख विभागातील जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख, गट-अ या संवर्गामधून उप 
संचालक भूमि अभिलेख, गट-अ संवर्गामध्ये पदोन्नती देण्यासाठी वरील वाचा क्र.२ येथील शासन 
आदेशान्वये श्री.संजय भगवंतराव निरभवणे, जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख यांच्या पदोन्नतीचे आदेशा 
निर्गमित करण्यात आले आहेत. वाचा क्र. ३ च्या शासन आदेशान्वये श्री.संजय भगवंतराव निरभवणे, 
जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख, यांची झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई या कार्यालयातील 
जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात आलेली आहे. आता 
वाचा क्र.४ येथील पत्रास अनुसरुन निवडसूची सन २०२१-२२ मधील श्री.संजय भगवंतराव निरभवणे, 
जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख यांची त्यांचे सध्याचे प्रतिनियुक्‍तीचे, जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण हे पद उप संचालक भूमि अभिलेख या संवर्गात तात्पुरते श्रेणी उन्नत 
करुन उप संचालक भूमि अभिलेख, गट-अ, या संवर्गात (वेतनश्रेणी 5-२३ रु. ६७,७००-२,०८,७००) 
पदोन्नतीने पदस्थापना देण्यात येत आहे. श्री.संजय भगवंतराव निरभवणे हे सदर पदावरुन कार्यमुक्त 
झाल्यानंतर सदरचे पद जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख या संवर्गात आपोआप श्रेणी अवनत होईल. 


शासन आदेडा क्रमांकः पदोन्न ०७२२/प्र.क्र.१८८/ई-६ 


a श्री.संजय भगवंतराव निरभवणे यांनी, त्यांच्या पदोन्नतीच्या पदावर हजर झालेबाबत, 
शासनास अवगत करावे. 


३. वरील बदला व्यतिरिक्त वाचा येथील क्र.३ च्या शासन आदेजझातील परि.क्र.२ मधील 
सुचनांमध्ये कोणताही बदल नसून सदर सूचना कायम आहेत. 


सदर शासन STAT महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२३०५१०१८२३५७४७१९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SANJAY BANKAR 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHA 
FOREST DEPARTMENT, postalCode=41 tra, 
2.5. 12997 
03. 
seri 346D5 16CB0584DCESE9A2E 
73 NKAR 
Date: 2023.05.10 18:26:06 +05'30' 

सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
) अपर मुख्य सचिव, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई- Yoo 032 
) जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. रा, पुणे. 
३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई 
) उप संचालक भूमि अभिलेख, संलग्न जमाबंदी आयुकत कार्यालय, पुणे. (सर्वसाधारण/भूमापन/ 
एकत्रिकरण/ नागरी भूमापन) (द्वारा-जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.रा, 
पुणे) 
५) उप संचालक भूमि अभिलेख, कोंकण/पुणे/नाशिक/औरंगाबाद/अमरावती/नागपूर (द्वारा- 
जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.रा., पुणे 
६) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१/२ मुंबई/नागपूर 
७ श्री.संजय भगवंतराव निरभवणे, जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, 
मुंबई (द्वारा-जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.रा.), पुणे) 
८) मा.मंत्री (महसूल), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई § yoo ०३२. 
९) कार्यासन अधिकारी, कार्यासन-१२, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय,मुंबई- Yoo ०३२ 
१०)कार्यासन ल-१, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२ 
प्रत: 
कार्यासन ई-६ संग्रहार्थ. 


